सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 

३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टांचे 

सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत उर्वरित कालावधीसाठी 
निधीचे वितरण 

नागपूर उड्डाण क्लब 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६२ (भाग-२/२८अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२१. 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि, क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.9३/२०२०/२५, दि.२०/४/२०२० 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२०. 
४) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६२/२८-अ, दिनांक २१/७/२०२० 
५) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६२/२८-अ, दिनांक १०/९/२०२० 
६) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६२/२८-अ, दिनांक २८/१०/२०२० 
७) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६२/२८-अ, दिनांक २३/१२/२०२० 
८) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६२/२८-अ, दिनांक २२/१/२०२१ 
९) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६२/२८-अ, दिनांक २४/२/२०२१ 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५.३.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दिनांक १५/३/२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये अन्वये 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीकरीता सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत 
मंजूर तरतूदीचे लेखाशिर्ष निहाय वाटप करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १५/३/२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार “मागणी क्र. ए-७, ३०५३ नागरी 
विमानचालन-००३, प्रशिक्षण (००) (०१) नागपूर उड्डाण क्लबसाठी सहायक अनुदान 
(३०५३ ००१२)” अन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीकरीता नागपूर 
फ्लाईंग क्लब नागपूर यांना नमूद केलेल्या विवक्षित बाबींसाठीच्या खर्चाकरिता सन २०२०-२१ 
च्या ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाकरीता मंजूर रु.७९,३५,०००/- या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीपैकी एकूण रू. ७,९३,५००/- (अक्षरी रूपये सात GA ZAM हजार पाचशे फक्त ) 
इतके अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६२ (भाग-२/२८अ 


2. सदर खर्च मासिक निधी वितरण प्रणालीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी 
एवढाच मर्यादित ठेवावा व विवक्षीत बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. तसेच खर्चाचा प्रगती अहवाल प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १५/३/२०२१ 
च्या परिपत्रकातील संबधित अटींचे काटेकोपणे पालन करण्यात यावे. 


३. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणासाठी तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) 
विभागीय आयुकत कार्यालय ,नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व विभागीय आयुक्त, नागपूर 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


(रुपयात) 
मागणी । प्रधानशीर्ष/ गौण शीर्ष उदिष्ट । वित्तीय वर्ष २०२०-२१ वित्तीय वर्ष सुधारीत अंदाजाच्या 
ची अर्थसंकल्पीय | २०२०-२१चे | मर्यादेत वित्त विभागाने 
तरतूद सुधारीत अंदाज | वितरीत केलेली 
तरतूद 
३०५३, नागरी ३६ सहायक ७९,३५,००० ७९,३५,००० ७,९३,५०० 
विमानचालन-००३, | अनुदान (वेतन) 
प्रशिक्षण (००) (०१) 
नागपूर उड्डान 
क्लबसाठी सहायक 
अनुदान (३०५३००१२) 
एकूण ७९,३५,००० ७९,२३५,००० ७,९३,५०० 
8. तरी नागपूर उड्डाण क्लब या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित 


कालावधीकरीता रू. ७,९३,५००/- (अक्षरी रूपये सात लाख त्र्याण्णव हजार पाचशे फक्‍त ) इतका 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१५१४४७४२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Mahesh Kisan Wavhal : 


(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६२ (भाग-२/२८अ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


